fe चिल्ड्रेस एड सोसायटी, मुंबई या 
संस्थेच्या मानखुर्द येथील स्थापत्यविषयक 
दुरूस्तीच्या २१ कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२१/प्र.क्र.१५१/का-८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- १२ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- 
१. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, 
दि.२०/९/२०१९ 
२. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बांधकाम/का-१०/२०२१-२२/५७७४ 
दि.०८.१२.२०२१ 
प्रस्तावना :- 


दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी, मानखुर्द आवारामध्ये चेंबूर चिल्ड्रे्स होम व बाल कल्याण नगरी 
मानखुर्द येथील स्थापत्य विषयक दुरुस्तीबाबच्या २१ कामांची अंदाजपत्रके वाचा क्र. २ वरील पत्रांन्वये 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. वित्त विभागाच्या वाचा क्र. १ वरील शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार सदर २१ कामांच्या अंदाजपत्राकांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

दि चिल्ड्रेन्स्‌ एड सोसायटी, मुंबई येथील वाचा क्र. २ वरील पत्रांन्वये सादर पुढील २१ ईमारत 
बांधकाम व दुरूस्तीच्या कामांच्या अंदाज पत्रकांना या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. कामाचे स्वरुप aaah ae 

णं MOW to Children Aid Society, Chembur Children’s Home Boy’s 20,193, g9¢/- 
Barrack Renovatiion oftoilet block and drainage line at 
Mankhurd. 

2 MOW to Chembur Children Home staff Barrack. Renovation of 6,34, 8¢4/- 
drainage line Children aid Society at Mankhurd 

3 MOW to Children aid Society, Chembur Children Home ८,६८,७६६/- 
superintending Banglow P/L Plinth Protection at Mankhurd. 

X MOW to storm water drain MDC Home, Children aid Society at ९,६०,१३६/- 
Mankhurd, Mumbai 

षु MOW to Chembur Children Home staff Barrack No. 15 to 16 99,44, 228/- 
Renovation of roof Children Aid Society at Mankhurd 

६ MOW to MDC Home, providing and fixing structural steel gate १,७५,११८/- 
Childrern Aid Society at Mankhurd 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२१/प्र.क्र.१५१/का-८ 


अ.क्र. कामाचे स्वरुप sey at 

(9 MOW to providing and fixing door, sliding window and M.S.Grill १८,८६,७७९/- 
1* floor at Balkalyan Nagari Mankhurd 

८ Providing and constructing RCC compund wall, One Stop Centre, ९१,९५,३५८/- 
near Zarina Park, Children Aid Society at Mankhurd 

९ MOW to providing and fixing structural steel main gate Balkalyan 3,90, 840/- 
Nagari at Deonar. 

i ० Chembur Childdren Home Boy’s Barrack side. Dismantle 3,30,20¢2/- 
Existing water tank platform at Children Aid Society 

शि q MOW to Chembur Children Home constructing storm water drain 2,23, 89e/- 
at Chembur Childdren Home Boy’s Barrack side. Dismantle 
Existing water tank platform at Children Aid Society Mankhurd 

१२ MOW to providing and laying paver block along the road, 90,94, 986/- 
Balkalyan Nagari at Mankhurd 

93 MOW to providing and laying chequered tiles and rain water pipe 90,94, 986/- 
Balkalyan nagar at Mankhurd 

१४ MOW to providing and laying chequered tiles and rain water pipe, 90,94, 98&/- 
Girls Hostel building Balkalyan Nagari at Mankhurd (Part 1) 

१५ MOW to Chembur Children Home staff Barrack No. 17 to 18 ११,५०,९६२/- 
Renovation of roof Children Aid Society at Mankhurd 

१६ MOW to Chembur Children Home staff Barrack No 21 to 22 ११,५३,८८३/- 
Renovation of roof Children Aid Society Mankhurd 

१७ MOW to Chembur Children Home staff Barrack No. 19 to 20 99,40, 828/- 
renovation of roof Children Aid Society at Mankhurd 

१८ MOW to Chembur Children Home staff Barrack No 6 to 7 99,44, 203/- 
Renovation of roof Children Aid Society at Mankhurd 

१९ MOW to Chembur Children Home staff Barrack No 11 to 12 99,44, 386/- 
Renovation of roof Children Aid Society at Mankhurd 

20 MOW to Upgradation of kitchen Barrack roof, flooring plaster 98,99, 8219/- 
and painting, Chembur Children Home Children Aid Society at 
Mankhurd 

29 MOW to providing and fixing door, sliding window and १८,८४,३७६/- 
M.S.Grill, floor at Balkalyan Nagari at Mankhurd 

एकुण ३,०९,४७,६९०/- 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय 
भाग-२, दि.२०/९/२०१९ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-५, 
अनुक्रमांक ३ व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र. एक्स-१, ४२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील 
भांडवली खर्च, (००) (०१)-मोठी बांधकामे, महिलांसाठी बांधलेल्या शासकीय संस्था (कार्यक्रम (४२३५ 
०२५१) या लेखाशिर्षातर्गत व इतर खर्च (00)(02) आस्थापना खर्च (कार्यक्रम) (४२३५ ०२६२) व (00)(03) 
हत्यारे व संयंत्रे कार्यक्रम) (४२३५ ०२७१) या लेखाशिर्षातर्गंत अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०२१/प्र.क्र.१५१/का-८ 


४. 


प्रत, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥७/१5॥॥9.90५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०११११६१९२३६०३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e Digitally signed by Nilesh Janardan 
Nilesh i 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Women And Child 
J d Development Department, 
ठे al ठे | a n postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c3 
क Ocfe085ddbef06ea381e7e81401a472 
p a t | | bbb966f7, cn=Nilesh Janardan Patil 
(3. Date: “पाटील) 13:02:11 --05'30' 
(डॉ.निलेश of. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 
जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, मुंबई व मुंबई उपनगर 
मुख्याधिकारी, दि चिल्ड्रेन्स एड्‌ सोसायटी, मुंबई 

निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


